RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष १ , अंक १८ ] 


सोमवार, जून १, २०१५ / ज्येष्ठ ११ , शके १ ९३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ३० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


. 


सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ८. - महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९ ८१ यात सुधारणा 

करण्यासाठी अध्यादेश 


१-३ 


कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय 

विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जून २०१५ . 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. VIII OF 2015 . 


AN ORDINANCE 


TO AMEND THE MAHARASHTRA MARINE FISHING REGULATION 

ACT , 1981 . 


सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ८ . 


महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९ ८१ यात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, यापुढेदिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९ ८१ यात 
महा. ५४. सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती 

अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 


१ ९ ८१ चा 


भाग चार ३०–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जून १, २०१५ / ज्येष्ठ ११, शके १ ९३७ 


त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 

(१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०१५ असे म्हणावे. 
( २) तो , तात्काळ अंमलात येईल. 


१ . 


संक्षिप्त नाव व 

प्रारंभ . 


~ 


" 


सन १ ९ ८१ चा 


२ . 


१ ९ ८१ चा 
महा . ५४. 


५४ याच्या कलम 


सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १ ९ ८१ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम 
महाराष्ट्र असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम २ मध्ये, खंड ( आय) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 
अधिनियम क्रमांक 

( आय ) " नोंदणी अधिकारी ” याचा अर्थ, सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त , असा आहे, आणि 
त्यामध्ये, राज्य शासनाने, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, तीत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा क्षेत्रासाठी , 
ज्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास, या अधिनियमाद्वारे , नोंदणी अधिकाऱ्याला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करण्यासाठी आणि त्यावर सोपविलेली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी, प्राधिकृत केले असेल अशा इतर कोणत्याही 
अधिकाऱ्याचा समावेश होईल ; ". 


२ ची सुधारणा . 


सन १ ९ ८१ चा 


३ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम १३ मधील पोट-कलम (१ ) मध्ये, “ राज्य बंदर संघटनेच्या मुख्य बंदर 
महाराष्ट्र अधिकाऱ्याकडे या मजकुराऐवजी “ मत्स्यव्यवसाय आयुक्त , महाराष्ट्र शासन याच्याकडे ” हा मजकूर दाखल 
अधिनियम क्रमांक 

करण्यात येईल . 


५४ याच्या कलम 


१३ ची सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जून १, २०१५ / ज्येष्ठ ११, शके १ ९ ३७ 


निवेदन 


महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीलगतच्या समुद्रात , मासेमारी गलबतांतून होणाऱ्या मासेमारीचे नियमन 
करण्यासाठी, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम , १९ ८१ (१९ ८१ चा महा.५४ ) हा अधिनियमित 
करण्यात आला आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड (ई) मध्ये “ लायसन देणारा अधिकारी 
आणि खंड ( आय) मध्ये “ नोंदणी अधिकारी ” या संज्ञेची व्याख्या विषद केली आहे . लायसन देणारा अधिकारी 
हा , सहायक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी आहे आणि नोंदणी अधिकारी हा , मुख्य बंदर अधिकाऱ्याने, 
कोणत्याही विनिर्दिष्ट क्षेत्राकरिता प्राधिकृत केलेला, राज्य बंदर संघटनेतील म्हणजेच महाराष्ट्र सागरी मंडळातील 
अधिकारी किंवा कर्मचारी आहे . अशा प्रकारे, मासेमारी गलबतांची नोंदणी करणे व अशा मासेमारी गलबतांस , 
मासेमारी करण्याकरिता अनुज्ञप्ती देणे हे काम , महाराष्ट्र शासनाच्या दोन वेगवेगळ्या विभागांच्या दोन वेगवेगळ्या 
प्राधिकाऱ्यांना नेमून देण्यात आले आहे . 

२. देशाच्या सागरी किनाऱ्यास असलेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर सागरी सुरक्षेची 
सुनिश्चिती करणे आवश्यक आहे व संपूर्ण देशात मासेमारी गलबतांना अनुज्ञप्ती देणे व नोंदणी करणे याच्या 
कार्यपद्धतीत एकरुपता आणणे आवश्यक आहे, त्यासाठी, भारत सरकारने, मासेमारी गलबतांना अनुज्ञप्ती देणे व 
त्यांची नोंदणी करणे हे काम एकाच प्राधिकरणाकडून, म्हणजे राज्य मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून करुन घेण्यात 
यावे , असे ठरविले आहे. 

केंद्र सरकारने दिनांक १४ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेद्वारे व्यापारी जहाज वाहतूक अधिनियम, १९ ५८ 
( १ ९ ५८ चा ४४ ) याच्या कलम ४३५ घ च्या प्रयोजनार्थ महाराष्ट्रातील बंदरे घोषित केली आहेत, आणि तसेच , 
कलम ४३५ ई च्या प्रयोजनासाठी, भारतीय मासेमारी नौका निबंधक म्हणून, सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त यांची 
नियुक्ती केली आहे. 

सागरी किनाऱ्याच्या सुरक्षिततेची सुनिश्चिती आणि महाराष्ट्र राज्यामधील मासेमारी गलबतांना अनुज्ञप्ती 
देणे व त्यांची नोंदणी करणे यात एकरुपता आणण्याच्या हेतूने, इतर समुद्र किनारपट्टीवरील राज्ये व केंद्र 
शासित प्रदेशांप्रमाणे मासेमारी नौकांची नोंदणी करण्याचे, त्यांना अनुज्ञप्ती देण्याचे अधिकार हे , केवळ एकाच 
विभागाला म्हणजे मत्स्यव्यवसाय विभागाला देणे इष्ट वाटते म्हणून , शासनास, उक्त अधिनियमाच्या कलम 
२ च्या खंड ( आय) मध्ये तरतूद केलेल्या “ नोंदणी अधिकारी ” या संज्ञेच्या व्याख्येत यथोचितरित्या सुधारणा 
करणे इष्ट वाटते . 

तसेच, महाराष्ट्र शासनास, उक्त अधिनियमाच्या कलम १३ ची यथोचित सुधारणा करुन त्याद्वारे राज्य बंदर 
संघटनेच्या मुख्य बंदर अधिकाऱ्याऐवजी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त , महाराष्ट्र शासन, याला अपील प्राधिकाऱ्याचे 
अधिकार प्रदान करणे इष्ट वाटते . 

३ . राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र 
सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९ ८१ यात सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही 
करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे , म्हणून , हा 
अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ३० मे २०१५ . 


चे. विद्यासागर राव, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

महेश पाठक , 
शासनाचे सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


